मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे दाखल रिट याचिका क्र.२६८२/२०२३ 
श्री.साई स्पोर्टस अँड फिटनेस विरुध्द महाराष्ट्र 
शासन या याचिकांमध्ये शासनाची बाजू 
मांडण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या विशेष 
समुपदेशी यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- क्रीडासु-३०२३ /प्र.क्र.४३/कीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा:- 
१) सहसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीयुसे///> 
२६८२-२०२३/औरंगाबाद/२०२२-२३/का-६/८६५३, दि.२८/३/२०२३. 
२) सहसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीयुसे /WP २६८२- 
२०२३/औरंगाबाद/२०२२-२३/का-६/२१८५, दि.०१/०८/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या राज्यस्तर ई-निविदा 
प्रकीयेच्या विरुध्द श्री.साई स्पोर्टस अँड फिटनेस, यांनी मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ 
येथे याचिका क्रमांक २६८२/२०२३ दाखल केली होती. प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरण तातडीने 
निकाली निघण्याकरीता अँड. विनायक होन, सिनिअर कौन्सिल यांची विशेष समुपदेशी (special 
counsel ) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. उपरोक्‍त याचिकाबाबत अँड. विनायक होन यांनी 
शासनाची बाजू मांडली आहे. यासाठी त्यांनी दिनांक ०३/०४/२०२३ अन्वये एकुण रु. १,५०,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक लक्ष पन्नास हजार) रक्कमेचे व्यावसाईक शुल्काबाबतचे उपप्रमाणक (Memo) 
पाठविलेले आहे. सबब सदर रिट याचिका प्रकरणी अँड विनायक होन यांना व्यावसायिक शुल्क 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.२६८२/२०२३ 
मध्ये दि.१० एप्रिल ,२०२३ रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये श्री. विनायक होन, सिनिअर कौन्सिल 
यांनी शासनाची बाजू मांडली असून या न्यायालयीन प्रकरणाचा निकाल शासनाच्या बाजुने लागला 
आहे. अँड. विनायक होन, सिनिअर कौन्सिल यांना रु. १,५०,०००/- इतके व्यावसायिक शुल्क अदा 
करण्याबाबत सहसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी दिनांक ०३/०४/२०२३ व 
दि.०१/०८/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास विनंती केळी आहे. सबब, अँड विनायक होन, 
सिनिअर कौन्सिल यांना रू.१,५०,००० (अक्षरी रुपये एक लाख पन्नास हजार Had) इतके 
व्यावसायिक शुल्क अदा करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात आहे 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२३२३/प्र.क्र. ७८ /क्रीयुसे-१ 


२. या बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०२, विद्यार्थ्यांसाठी 
युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) (०१) राष्ट्रीय छात्रसेना योजनेतर (अनिवार्य) २८- व्यावसायिक सेवा 
(२२०४-००१६) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्ण वित्त विभाग, ae foe क्र. विअप्र- 
२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दिनांक २९ जुले २०१५ चे परिशिष्ट-अ, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तीका, १९७८, भाग-पहिळा,उप विभाग-दोन,महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील 
वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेमध्ये सुधारणा, भाग-पहिळा, उप विभाग-दोन, अनु.क्र.४९ मधील 
नियम १६६-अ, अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.१0890[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०११११२१०४५२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 
R A N S | N G DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00fF 


A N A N D R A 67c3e9186e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialINumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FB 


F63804F499D4335774E27423E401 36397, cn=RANSING 
D ) E R E ANANDRAO DERE 
Date: 2023.09.01 11:14:19 +05'30' 


(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक 

. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. संबधित विभागीय उपसंचाळक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालयामार्फत) 

५. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 
६. अँड. विनायक होन, सिनिअर कौन्सिल, (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 

७. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


Cc “७० A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


